Reg.No.NPCITY/ 236 /2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ८ ] 


गुरूवार २० डिसेंबर -२०१८ / अग्रहायण २९ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १५.०० 


: 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ. केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६ . 

विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ 

क्रमांक उपआ - पुनर्व- अ.का- कावि - २४५०-२०१८ . – 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ (२००१ चा महा . अकरा ) च्या कलम -११ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , पीयूष सिंह, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या चिखलदरा 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत, ढाकणा परिक्षेत्रातील मौजा मेमना, तालुका चिखलदरा , जिल्हा 
अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ पोट - कलम (१) खंड ( अ) मधील तरतुदी लागू होतील . त्या प्रकल्पासंबंधित याद्वारे 

( अ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालीलप्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


१ 


मेमना 


चिखलदरा 


अमरावती 


७८ ९९ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


निरंक 


( ब) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील (एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निबंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील . 


अ - एक -१ ( १८८५) 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी,डिसेंबर २० , २०१८ / अग्रहायण २९ , शके १९ ४० 


महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी- १०१२-प्र.क्र .१२२-फ -१ ,दिनांक ३-११-२०१२ व दिनांक १२-१०-२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस 
बंधनकारक राहतील. 

त्याअर्थी, आता, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि 
बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसीलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात 
येईल. 


भाग १ ( असा .) ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १७ . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ 

क्रमांक उपआ- पुनर्व- अ.का- कावि-२४५४-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधीत व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा महा. अकरा ) च्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , पीयूष सिंह , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या धारणी 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , हरिसाल परिक्षेत्रातील मौजा रोरा , तालुका धारणी, 
जिल्हा अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ पोट-कलम (१ ) खंड ( अ) मधील तरतुदी लागू होतील. त्या प्रकल्पासंबंधित याद्वारे 

( अ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावेकिंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 
( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


१ 


रोरा 


धारणी 


अमरावती 


४३०६ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


निरंक 


( ब ) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील (एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निबंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील . 

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी- १०१२-प्र.क्र .१२२ - फ -१, दिनांक ३-११-२०१२ व दिनांक १२-१०-२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस 
बंधनकारक राहतील . 


त्याअर्थी, आता , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि 
बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्याकिंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसीलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात 
येईल . 


भाग १ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १८ . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ 

क्रमांक उपआ- पुनर्व- अ.का- कावि - २४५७-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ (२००१ चा महा . अकरा ) च्या कलम -११ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन मी , पीयूष सिंह , विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या धारणी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २० , २०१८/ अग्रहायण २९ , शके १९ ४० 


३ 


तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , हरिसाल परिक्षेत्रातील मौजा मांगीया, तालुका धारणी, जिल्हा 
अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ पोट-कलम ( १) खंड ( अ) मधील तरतुदी लागू होतील. त्याप्रकल्पासंबंधीत याद्वारे 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावेकिंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचेनांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५) 
हे . आर 


१ 


मांगीया 


धारणी 


अमरावती 


११७ ९ ७ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


-निरंक 


( ब ) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील . 

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी-१०१२ -प्र.क्र .१२२-फ -१ दिनांक ३-११-२०१२ व दिनांक १२-१०-२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस 
बंधनकारक राहतील . 


त्याअर्थी, आता, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि 
बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसीलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 


भाग १ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ 

क्रमांक उपआ -पुनर्व- अ.का - कावि -२४६०-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ ( २००१ चा महा. अकरा) च्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , पीयूष सिंह , विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे , ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या धारणी 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील सिपना वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , चौराकुंड परिक्षेत्रातील मौजा चोपन , तालुका धारणी, जिल्हा 
अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ पोट- कलम ( १) खंड ( अ ) मधील तरतुदी लागू होतील . त्याप्रकल्पासंबंधित याद्वारे 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावे किंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत. 
( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


१ 


चोपन 


धारणी 


अमरावती 


६१ ०८ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


-निरंक 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २० , २०१८/ अग्रहायण २९ , शके १९ ४० 


( ब) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील (एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील. 

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी-१०१२ -प्र.क्र .१२२ -फ -१ दिनांक ३-११-२०१२ व दिनांक १२-१०-२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस 
बंधनकारक राहतील . 


त्याअर्थी, आता, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि 
बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखादया किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसिलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 


भाग १ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २० . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ 

क्रमांक उपआ -पुनर्व- अ.का -कावि -२४६३-२०१८. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा महा . अकरा ) च्या कलम -११ च्या पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , पीयूष सिंह , विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे, ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या धारणी 
तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील सिपना वन्यजीव विभाग परतवाडा अंतर्गत , सेमाडोह परिक्षेत्रातील मौजा पिली तालुका चिखलदरा जिल्हा 
अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११, पोटकलम (१) खंड ( अ) मधील तरतुदी लागू होतील . त्याप्रकल्पासंबंधीत याद्वारे 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावेकिंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४) 


( ५ ) 


हे . आर 


१ 


पिली 


चिखलदरा 


अमरावती 


५७६४ 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ.क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४) 


( ५ ) 


हे . आर 


-निरंक 


(ब ) वरिल परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील. 

महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी-१०१२-प्र.क्र .१२२- फ -१ दिनांक ३-११-२०१२ व दिनांक १२-१०-२०१५ या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीस 
बंधनकारक राहतील . 

त्याअर्थी, आता, विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि 
बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसिलदार 
व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिध्द करण्यात येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात 
येईल . 


पियूष सिंह , 


अमरावती : 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१८ . 


विभागीय आयुक्त , 


अमरावती विभाग , अमरावती. 


अ - एक -१ ( १८८५) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


